श्री. संजय (काक) रामचंद्र पाटील, उपाध्यक्ष, 
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे 
यांना पदावरून कार्यमुक्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - नियुक्‍ती -२०१८/मु.८/प्र.क्र.9२/२०१८/जसंनि 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २८/०३/२०१९. 


पहावे : १. शासन निर्णय क्र. नियुक्‍ती-२०१८/मु.४/प्र.क्र.७9२ /२०१८/जसंनि दि. २७/०६/२०१८. 
२. शासन निर्णय क्र. नियुक्‍ती -२०१८/मु.४/प्र.क्र.9२/२०१८/जसंनि दि. १२/०९/२०१८. 
३. श्री. संजय (काक) रामचंद्र पाटील यांचे जा. क्र. २०१७/२०१९ दि. १९/०३/२०१९ चे पत्र. 


शासन निर्णय:- 

राज्यामध्ये सन १९९६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. १५, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास 
महामंडळ अधिनियम - १९९६ मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ स्थापन 
करण्यात आले आहे. या अधिनियमातील कलम ४ (१) (ब) मधील तरतूदीनुसार संदर्भाधिन क्र. १ 
शासन निर्णय दि. २७/०६/२०१८ अन्वये श्री. संजय (काक) रामचंद्र पाटील, मु.पो. चिंचणी, ता. 
तासगाव, जि. सांगली ह्यांची महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे या महामंडळावर उपाध्यक्ष 
पदी नियुक्‍ती करण्यात आली होती. सदरील अधिनियमातीळ कलम ४ (२) नुसार शासनाने समाप्त 
केला नाही तर, एक वर्षाचे कालावधीकरीता त्यांची नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 

संदर्भाधिन क्र. ३ दि. १९/०३/२०१९ रोजीच्या पत्रातील विनंतीच्या अनुषंगाने श्री. संजय 
(काक) रामचंद्र पाटील, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळ, पुणे यांचा 
उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळ, पुणे या पदाचा राजीनामा स्विकृत 
करण्यात आला आहे. तसेच, त्यांची उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
पुणे या पदावरील कालावधी दि. १९/०३/२०१९ (मध्यान्ह नंतर) पासून समाप्त करुन कार्यमुक्त 
करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०३२८१५४६१०२१२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajnish Ramkishor Shukla 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=W. 


ua" 
post 


Rajnish ‘ 
Ramkishor Shukla sesitertssierrcos. cto 
(X. XT. शुक्ला) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत, 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव. 
२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


08९९373798 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती -२०१८/मु.८/प्र.क्र.७२/२०१८/जसंनि 


३. मा. मंत्री, जलसंपदा, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. मा. राज्यमंत्री, जलसंपदा , मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 

६. मा. प्रधान सचिव (जसं, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७. मा. सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. मा. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. मा. श्री. संजय (काक) रामचंद्र पाटील, मु. पो. चिंचणी, ता. तासगाव, जि. सांगली. 
१०. कार्यकारी संचालक, कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे. 
११.कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. 

१२. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
१३. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 

१४.कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 

१५. जलसंपदा विभागातील सर्व मुख्य अभियंता व सहसचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१६. विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली. 

१८. जलसंपदा विभागातील सर्व प्रादेशिक मुख्य अभियंते. 

१९. महासंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (मेरी) , नाशिक. 

२०. महासंचालक, महाराष्ट्र जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था, औरंगाबाद. 

२१. मुख्य अभियंता, जलविज्ञान प्रकल्प, नाशिक. 

२२. सर्व अधीक्षक अभियंता व उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२. 

२३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/नागपूर. 

२४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई/नागपूर. 

२५. कार्यासन (जसंनि) संग्रहार्थ. 


ae 


पृष्ठ २ पैकी २ 


